एकात्मिक व शाश्वत TANT धोरण २०२३-२८ मध्ये 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. धोरण २०२३/प्र.क्र.८१-अ/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय, GEOR, WT व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: धोरण२०२२/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दि.२ जून,२०२३. 


प्रस्तावना :- 
दि.३०.०५.२०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विभागाने सादर केलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग 


धोरण २०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भीय दि. ०२.०६.२०२३ रोजी एकात्मिक व शाश्वत 
Tar धोरणाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर धोरण जाहीर झाल्यानंतर या धोरणाचे 
वेगवेगळ्या वस्त्रोद्योग घटकांनी तसेच वस्त्रोद्योग संघटनांनी स्वागत केले असून सदर जाहीर झालेल्या वस्त्रोद्योग 
धोरणामध्ये काही सुधारणा करण्याबाबत शासनास निवेदने सादर केलेली आहेत. शासनास प्राप्त झालेल्या निवेदनांच्या 
अनुषंगाने दि.०२.०६.२०२३ रोजी जाहीर झालेल्या एकात्मिक य शाश्वत PAT धोरण २०२३-२८ मधील काही 
बाबींमध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.०८.११.२०२३ 
रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. सदर बैठकीमध्ये सदर विषयाबाबत झालेल्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय:- 
वरील प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३- २८ मध्ये 


खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१. नंदुरबार या जिल्ह्याचा झोन ३ मधून धुळे व जळगाव जिल्ह्यांसोबत झोन २ मध्ये समावेश करण्यात 
येत आहे. 
२. एकात्मिक व शाश्वत PAT धोरण २०२३-२८ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.६ मध्ये अ.क्र. 
१२ खालीलप्रमाणे अंतर्भूत करण्यात येत आहे :- 
"मेगा (विशाल) वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना (नवीन किंवा विस्तारीकरण करणाऱ्या) उद्योग विभागाकडून 


राबविण्यात येणाऱ्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अनुज्ञेय प्रोत्साहने देण्यात येतील." 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०२३/प्र.क्र.८१-अ/टेक्स-५ 
३. सदर शासन निर्णय दि.०८.११.२०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसंक्र६९७/२०२३/व्यय-२ 
दि.०४.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१२१०१८३५७७०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed b 
VIRENDR VIREN DRA SINGH द 
Date: 2023.12.12 
A SINGH 18:10:42 +05'30' 
(विरेंद्र सिंह) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

५. मा. मंत्री (सवी, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. खासदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 

९. मा. आमदार (सवी महाराष्ट्र राज्य. 

१०. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर, 

१३. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, नागपूर 

१६. व्यवस्थापक, टफ सेल मधिल सर्व बँका (ई-मेलद्वारे). 

१७. वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन टेक्स-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


